प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत _' 
मा.उच्च न्यायालय, नागपूर 
खंनपीठ या इमारतीच्या सुरक्षा 
व्यनस्थेकरिता साधन सामग्री 
खरेदी करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसयुटी-१००६/सीआर-४७०/बि.शा.४, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. दि. ov नोव्हेंबर, २००६. 


वाचा : पोलीस आयुक्त, नागपूर यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोआना/जी-७४प्रस्ताव/ 
उच्च न्यायालय सुरक्षा/२००६, वि.१३.१०. २००६. 


प्रस्तावना : मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झालेल्या जनहित याचिका 
क्र.११५/२००६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात येणारे अशिल, वकील, अर्जदार, अधिकारी व 
सर्वसाधारण जनता यांच्या सुरक्षेसाठी कोणती उपाययोजना केली आहे, याबाबत शासनास 
विचारणा करण्यात आली होती. सदर याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान शासनाची बाजू ऐकून 
घेतल्यानंतर न्यायालयाने मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद येथील न्यायालयीन इंमारतीमध्ये / 
आवारामध्ये सी.सी.टि.व्ही. यंत्रणा व अन्य सुरक्षेची साधने तात्काळ कार्यान्वित करावीत, 
असे आदेश मा.उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्या अनुषंगाने उपरोक्त पोलीस आयुक्त, 
नागपूर शहर यांनी साधन सामग्री खरेदीवरील खर्चाकरिता प्रशासकीय मान्यतेसाठी 
शासनास दि.१३.१०.२००६ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला होता. 


शासन निर्णय : पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर यांनी साधन सामग्री खरेदी करण्याबाबत . 
सादर केलेला उपंरोक्त प्रस्ताव विचारात घेऊन त्यांच्या प्रस्तावास खाली नमूद केल्याप्रमाणे 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


| अ.क्र. jae बाब Po eee X प्रती नग खर्च | अंदाजित खर्च (रुपये 
(रुपये) ; 
| 9 | डोअर फ्रेम मेटल डिटेक्टर १० X १,६८,७५०/- १६,८७,५००/- 
।_२_ | हॅन्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर २५ > ३,०३७.५० ७५,९३८/- 
| 3 | क्लोज सर्कीट टि.व्ही. कँमेरा १० > ६१,८७५/- ६,१८,७५०/- 
४ | फिक्स लेन्स इन्डोअर कॅमेरा ५ X ५,०६२/- | २५,३१३/- 
| ५ | संगणक १ > १,४०,६२५/- १,४०,६२प/- 
। ६ | केबलींग व इतर किरकोळ - | £3,200/- 
| सामग्री | | 
se | एल.सी.डी.प्रोजेक्टर विथ स्क्री,| —- | १,०१,२५०/- 
¢ | बिनतारी संदेश यंत्रणा - ५,१७,५००/- 
L _____|___ एकूण __|_____ ३२५००७६" 


2. वरीलप्रमाणे उपकरणांना येणारा खर्च रु.३२,५०,०७६/- (अक्षरी रुपये बत्तीस 
लाख पन्नास हजार श्याहत्तर फक्त) "मागणी क्र.बी.-१ मुख्य लेखाशिर्ष २०५५, पोलीस १०९ 
जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल ३२, यंत्रसामग्री व साधन सामग्री (दत्तमत) 
(योजनेतर) (२०५५ ०१६८)" या खाली सन २००६-०७ या वर्षी पोलीस महासंचालक यांना 
उपलब्ध असलेल्या अर्थसंकल्पिय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र १०००/प्र.क्र.४६/२००१/विनियम, दि.११ 
जुलै, २००१ सोबतच्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, 
उपविभाग-दोन, अनुक्रमांक-४, नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
शक्तिचा वापर करुन सदर आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. 


8. सदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक २००६११०७१५२२२६००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ate 
LS 

(रु. न. देशमुख ) 
शासनाचे सह सचिव. 


प्रत, : 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

पोलीस आयुक्‍त, नागपूर शहर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

* प्रबंधक (प्रशासन); मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई. 

व प्रबंधक (प्रशासन), उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद/नागपूर 

* सहायक सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

* सहायक सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद/नागपूर. 
निवड नस्ती - विशा-४. 
(* पत्राद्वारे.) 


कक लतीकीक कने 


